अध्यक्ष व संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर या 
पदावरील नियुक्त्या रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र. क्र.०४/टेक्स-३ 
१४ वा मजला, नविन प्रशासन भवन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- १) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,शासन निर्णय क्रमांक हातमाग २०१८/प्र. क्र.११९/टेक्स-३ 
दिनांक ०७ डिसेंबर, २०१८. 
2) सहकार,पणन व Te विभाग,शासन निर्णय क्रमांक हातमाग-२०१८/प्र.क्र.५३/टेक्स-३ 
दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९. 


शासन निर्णय :- 

वस्त्रोद्योग विभागाच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर येथील “अध्यक्ष 
व “संचालक” पदांच्या नेमणुकीसाठी विहित करण्यात आलेल्या संस्थापन नियमावलीच्या (Article of 
Association) कलम ७२ व ८५ अन्वये मा. राज्यपाल महोदयांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मा. राज्यपाल 
महोदयांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन वाचा क्र. १ येथील दिनांक ०७ डिसेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये श्री. प्रकाश नकुल पाटील यांची संचालक पदासह, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., 
नागपूर या पदी करण्यात आलेली नियुक्‍ती या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. तसेच वाचा क्र. २ 
येथील दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये खालील व्यक्तींची महाराष्ट्र राज्य हातमाग 
महामंडळाच्या संचालक पदावर करण्यात आलेली नियुक्‍ती या शासन निर्णया अन्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


(9) श्री. कल्पक सदाशिव भानारकर (नागपूर) 
२) श्री. गजानन रोडबाजी सेलुकर (नागपूर) 


( 
( 
(४) श्री. मुरलीधर रघुनाथ जाधव (हातकणंगले) 
(५) AS संजय दत्तात्रय दुसाने (मालेगांव नाशिक) 
( 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१११९११३६०१६४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gauri Rahul Mhaske 


Gauri Rahul DN: CN = Gauri Rahul Mhaske, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Co Operation 
M h as ke Marketing and Textile Department 
Date: 2020.11.19 11:49:00 +05'30' 
(गौरी रा. म्हस्के ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र्‌ शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र. क्र.०४/टेक्स-३ 


२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

४) मा. मंत्री (सहकार), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

५) मा. राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

६) सचिव GATE), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, यांचे स्वीय सहायक. 
७ प्रधान सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, यांचे स्वीय सहायक. 
८) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

९) श्री. WHT नकुल पाटील, मु.पो.पडघा, ता. भिवंडी, जि. ठाणे. 

१०) श्री. कल्पक सदाशिव भानारकर (नागपूर) 

११) श्री. गजानन रोडबाजी सेलुकर (नागपूर) 

१२) श्री. इ४यामसुंदर भालचंद्र दलाल (भंडारा) 

१३) श्री. मुरलीधर रघुनाथ जाधव (हातकणंगले) 

१४) अँड संजय दत्तात्रय दुसाने (मालेगांव नाशिक) 

१५) श्री. संजय बाबासाहेब भगत (सातार) 

१६) उप सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, यांचे स्वीय सहायक. 
१७) आयुक्‍त (वस््रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या., नागपूर. 

१९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

20) महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२१) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (सवी. 

२२) प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर/औरंगाबाद/सोलापूर/मुंबई. 

२३) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर. 

२४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या., मुंबई. 

२५ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२६) निवडनस्ती (टेक्स-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


